मा. उच्च न्यायालय, मुंबई व त्याची नागपूर व 
औरंगाबाद खंडपीठे करिता ४० हाय स्पीड 
स्कॅनर्स खरेदीच्या रुपये ५,५९,९५,७२०/- 
इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्र. संगणक - २०२०/प्र. क्र. 33 /का. ०७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २७ जून, २०२२. 


वाचा :- १) केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, उच्च न्यायालय, अपील 
शाखा, मुंबई यांचे पत्र क्र. Comp./Sec./82/202, दिनांक ०८.१२.२०२०. 
२) समक्रमांकाचे शासन पत्र दिनांक १८.०१.२०२१. 
३) केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, उच्च न्यायालय, अपील 
शाखा, मुंबई यांचे पत्र क्र. Com./Sec./20/2024, दिनांक ०८.०७.२०२१. 
दिनांक २८.१०.२०२१ 
४) दिनांक २६.०४.२०२२ रोजीच्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 


केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, मा. उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई यांनी 
संदर्भ क्र. १ अन्वये ४० हाय स्पीड स्कॅनर्स खरेदी करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला होता. 
तद्नंतर केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, मा. उच्च न्यायाळय, अपील शाखा, मुंबई यांनी 
संदर्भ क्र. ३ अन्वये उपस्थित करण्यात आलेल्या Feral माहितीसह प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 
सदर प्रस्तावास माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाचे अभिप्राय घेण्यात आले असून, उच्चाधिकार 
समितीच्या दिनांक २६.०४.२०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. यानुषंगाने मा. 
उच्च न्यायालय, मुंबई व त्याची नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठे करिता ४० हाय स्पीड स्कॅनर्स खरेदी 
करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


मा. उच्च न्यायालय, मुंबई व त्याची नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठे करिता ४० हाय स्पीड 
स्कॅनर्स खरेदी करण्याच्या रु. ५,५९,९५,७२०/- (अक्षरी रु. पाच कोटी एकोणसाठ लक्ष पंच्याण्णव हजार 
सातशी वीस फक्‍त) इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 


आहे. 


2. सदर खरेदी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या शासन निर्णय दिनांक २४.०८.२०१७ व 
०८.१२.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार Gem पोर्टलवरुन विहित पध्दतीने करण्यात 
यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः संगणक - २०२०/प्र. क्र. ३३ /का. ०७ 


३.  याप्रित्यर्थ होणारा खर्च "मागणी क्र. जे-२, २०५२ सचिवालय सर्वसाधारण सेवा, (००) विधी व न्याय 
विभाग, (००) (०२) ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी तरतूद (२०५२ ५११६) या लेखाशिर्षाखाली 
१७ संगणक खर्च" या उदिष्टांतर्गत भागविण्यात यावा. 
४. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ 
विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-१ उप 
विभाग-२ मधील अ. क्र. २७ (अ) नियम क्र. ७६ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५.  यानुषंगाने निधीबाबतचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०६२८१२४३३०६६१२ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ly signed by NITIN V JIWANE 


DN: CN =NITIN V JIWANE, C = IN, S = Mahi hte 

O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU = LAW 
ND JUDICIARY DEPARTMENT 

Date: 2022.06.28 12:46:47 +05'30' 


(नि. वि. जिवने) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव. 
प्रति, 


१. महाप्रबंधक, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, 

२. केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई, 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),-१/ २, मुंबई/नागपूर, 

४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, मुंबई/नागपूर, 

५. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

६. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

८. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१०. संचालनालय, लेखा व कोषागारे , ठाकरसी हाऊस 3, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, २ रा 
मजला, शुरजी वल्लभदास मार्ग, बेलार्ड इस्टे, मुंबई. 

११. कार्यासन अधिकारी १३, २३ व २४, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१२. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


